प्रशासकीय मान्यता :- 


सन २०१९-२० या वित्तीय योजनेत्तर 


(नॉन प्लॉन) मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता 
यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीजे-२०१९/प्र.क्र.२७४/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२० 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 


४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ 
शावैमजळगाव/नॉन प्लॉन/२०१९-२०/३-म/१९०८५/२०१९, दि. ०४.१०.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव या संस्थेस सन-२०१९-२० या वित्तीय वर्षात 


लेखाशिर्ष 229 जी ३३१ अंतर्गत योजनेत्तर (नॉन WM) मंजूर अनुदानातून खालील तक्त्यात नमूद 


रुपये १,९७,०१,५०५/- (रुपये एक कोटी सत्याण्णव लक्ष एक हजार पाचशे पाच फक्त) ची यंत्रसामुग्री 


खरेदी करण्यास या झासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
शिश चेस्टर चेस्ट i, "औत, | १ २३५९८० २३५९८० 
२ | मल्टीविन ट्रेनिंग आर्म ०२ ९८६५० १९७३०० 
3 | पेडियाट्रिक मल्टीविनस ट्रेनिंग आर्म किट ०२ ८७८६० १७५७२० 
४ | फिमेल मल्टीविनस ट्रेनिंग आर्म किट ०२ ९५६२३० १९१२६० 
५ | आर्टेरिअल आर्म स्टिक किट 10१ | १ २९९९८० २९९९८० 
६ | लिर्डल आयव्ही टॉर्सो ०२ १४९९८० २९९९६० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१९/प्र.क्र.२७४/प्रशा-१ 


७ | fase इंटाऑसीअस ट्रेनर ०२ १२५३२० २५०६४० 
८ | इहेजेकान ट्रेनर ०४ ६८९५० २७५८०० 
९ । ब्लडप्रेशर ट्रेनिंग आर्म ०२ १४५६३० २९१२६० 
१० | ० | बायनाक्‍्युलर मायक्रोस्कोप १५ १९९०० २९८५०० 
[saa | q | स्लाईड कॅबिनेट फॉर १००० स्लाईड | 9 ० २१५०० २१५००० 
१२ | इन्क्युबेटर १८६१८ १८ ०२ ५९९६० ११९९२० 
१३ | वोटर बाथ ०२ २८६०० ५७२०० 
१४ | हेमोसायटोमीटर ६० ५००० ३००००० 
१५ | मायक्रोस्कोप विथ ओईल SALT लेन्स | 9 ० १९९०० १९९००० 
१६ | हिमोग्लोबिनोमीटर ६० २५८० १५४८०० 
१७ । स्टाप वाच / टायमर ०४ २९०० ११६०० 
१८ | लाईट मायक्रोस्कोप | 9 १९९९० १९९९०० 
१९ | ग्रेट॒ुअटेड पिपेट फिक्स वोलुम Yo, १००, si bees: 
५०० मायक्रोन ४४५०० 
२० । ग्रेट॒ुअटेड पिपेट वेरिएबल वोलुम ५-५०, 
५०-१००, १००-१००० द उती २७५७६० 
२१ । स्टुडन्ट मायक्रोस्कोप १५ १९९९० २९९८५० 
22 | बोनम्यारो निडल ०५ ४८९० २४४५० 
२३ लिव्हर बायोप्सी निडल ०५ ४८९० २४४५० 
२४ | डिजीटल युरीनोमीटर | 0d q ९८२५० ९८२५० 
२५ ड्रोपिंग बॉटल ६० ३५० २१००० 
२६ | ल॑मीनार एअर प्लो३ फिट Fe 70१. ~ i] २९९८९० २९९८९० 
२७ | बायोसेप्टी कबिनेट क्लास २ आर pod q २९९९९० २९९९९० 
२८ | बायनाकुलर मायक्रोस्कोप १५ १९९९० २९९८५० 
२९ | एल सी डी पोजेक्टर 10१ | ७५२५० ७५२५० 
३० | मायक्रोस्कोप विथ ओईल SALA लेन्स १५ १९९९० २९९८५० 
३१ | रेफ्रिजरेटर 300 लि डबलडोअर ०४ ५९६३० २३८५२० 
३२ | लाईट मायक्रोस्कोप १५ 48880 २९९८५० 
३३ | डिजीटल इंटरअँक्टीव ats | od २९८२६० २९८२६० 
३४ | स्टुडन्ट मायक्रोस्कोप १५ १९९९० २९९८५० 
३५ | इफलुनंट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट मशीन | od q २९९९९० २९९९९० 
३६ | SRICTY विथ प्रिटर अँण्ड स्कॅनर शि | १ ७९४०० ७९४०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१९/प्र.क्र.२७४/प्रशा-१ 


३७ । रिसर्च मायक्रोस्कोप ०५ ५९८०० २९९००० 
३८ | मायक्रोस्कोप विथ फोटोग्राफौक seater शि १ २९८९९० २९८९९० 
३९ | इंलव्हरटर विथ बेंटरी ०२ नग २०० व्होल्ट 

कॅपेसीटी शनि oe 42900 
४० | डेस्कटॉप काप्युटर आय ५ ०५ ५९८७५ २९९३७५ 
४१ | डेस्कटॉप कॉप्युटर आय 3 ०५ ४९९०० २४९५०० 
४२ | लॅपटॉप शिंडगा ४८९७० ४८९७० 
४३ | मल्टी फंकानल Mex कापियर स्कनर 10१ | १ २९५०० २९५०० 
४४ | एलसी डी पोजेक्टर | 0d १२७४४० १२७४४० 
४५ | प्रोजेक्टरस्क्रिन |. ७१. | २३६०० २३६०० 
४६ | ओव्हरहेड प्रोजेक्टर fear 7] q २९५०० २९५०० 
४७ | मल्टिपरा मानिटर ०२ १४९६९० २९९३८० 
४८ | पल्स ऑक्सीमीटर ०२ १२५५२० २५१०४० 
४९ | SARI पंम्प ०२ ७५३८० १५०७६० 
५० | इलेक्ट्रीक UR मशीन ०२ ३५६९० ७१३८० 
५१ | बबलसी पॅप Fe ८0. -!| २८९८५० २८९८५० 
५२ | मोबाईल एक्सरे युनिट कळ या २९९९८० २९९९८० 
५३ | निओनेटल ट्रान्सकोटोनिअस 

बिलिरुबिनोमीटर शनि Re, २८६९९० 
५४ | अल्ट्रासोनिक न्युबिळायझर मशीन ०२ ५९९६० ११९९२० 
५५ | वेनोस्कोप ०२ ७९८९० १५९७८० 
५६ | एक्सरे विथ बॉक्स ०२ ५८९२० ११७८४० 
५७ । थरमोमीटर | 9 ८९० ८९०० 
५८ | वेहिंग मशीन ०२ ८६३५० १७२७०० 
५९ | बिपी अँपरेटस | 9 ३८९० ३८९०० 
go | इ.सी.जी. मज्ञीन ०२ ७८९०० १५७८०० 
६१ । एल ई डी डबल सरफेस फोटोथेरेपी ०२ ९५९३० १९१८४० 
६२ | क्रश कार्ट ट्राली शिका ७८६२० ७८६२० 
६३ | टान्सपोर्ट इनक्युबेटर 10१ | १४८९६० १४८९६० 
६४ | मल्टीपरामानिटर ०२ १४९६९० २९९३८० 
६५ | पल्स ऑक्सीमीटर ०२ १२५५२० २५१०४० 
६६ । इनफियुजन पम्प ०२ ७५३८० १५०७६० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१९/प्र.क्र.२७४/प्रशा-१ 


६७ | इलेक्ट्रीक Weert मज्ञीन ०२ ३५६९० ७१३८० 
६८ | अल्ट्रासाऊन्ड नेबुलायझर मशीन ०२ ५९९६० ११९९२० 
६९ । व्हेनोस्कोप ०२ ७९८९० १५९७८० 
(७० | एक्सरे विव्ह बॉक्स २ फिल्म एलईडी ०२ ५९९२० ११७८४० 
७१ | वेईग मशीन वीथ बीएमआय कॅलक्युलेटर ०२ ८६3५० १७२७०० 
७२ | बिपी अँपरेटस | 9 ३८९० ३८९०० 
७२ | इ.सी.जी. मशीन ३ चॅनल ०२ ७८९०० १५७८०० 
७४ | at कार्ट ट्रॉली | od ७८६२० ७८६२० 
७५ | डीजीटल कल्पोस्कोप 78 = 1] २९९९६० २९९९६० 
७६ | एनएसटी Hai |: “ग २९९८९० २९९८९० 
७७ | ओ.टी.ळलाईट सींगल डोमे pod q 243400 २५३५०० 
७८ | ओ.टी.लाईट डबल डोमे pod २९९८९० २९९८९० 
७९ | ईलेक्ट्रोकाट्रे मशीन ०२ १४९९८० २९९९६० 
८० | अँब्डोमीनल हिस्ट्रयकटामी सेट शिंडगा २६८९९० २६८९९० 
८१ | व्हीजीनल हिस्ट्रयकटांमी सेट | 0d | q २७७५३० २७७५३० 
८२ | एलएससीएस सेट ०५ ३८९९० १९४९५० 
८३ | अँनेस्थेसियामशिन विथ सिओफल्युरेन 

व्हेपोराझर | क. र. २९९८९० 
८४ | लरिगोस्कोप विथ Fong ब्लेड fF seer | १९८९० १९८९० 
८५ | संगणक 10१ | १००३०० १००३०० 
८६ | Mex 08 .|| २९५०० २९५०० 
८७ | यु.पी.एस = का २९५० २९५० 
८८ | ऑटो रिफ्रॉक्टोमीटर शि. २९९९९० २९९९९० 
८९ | स्लाईट लम्प | gee = || १२८६५० १२८६५० 
Qo संगणक Lae -)) १००३०० १००३०० 
९१ प्रिंटर | 0d २९५०० २९५०० 
९२ | यु.पी.एस 10१ | २९५० २९५० 
९3 डेस्कटांप काप्युटर ०५९ (90000 २८०००० 
९४ लापटॉप OQ ८०००० १६०००० 
९५ | मल्टीफक्कान प्रिंटर कॉपियर स्कॅनर | od q 24000 24000 
९६ | एलसीडी प्रोजेक्टर ०२ १०८००० २१६००० 
९७ प्रोजेक्टर स्क्रिन ०२ २०००० ४०००० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१९/प्र.क्र.२७४/प्रशा-१ 


RC ओव्हर हेड प्रोजेक्टर | 0d | q २५००० २५००० 
९९ | डेन्टल चेअर pod q २९८५०० २९८५०० 
| Joo | ०० | काम्प्रेसर फार डेन्टल चेअर frets | q १७७४००० १७४००० 
| १०१ | डेन्टल हान्डपिस 10१ | ८०००० ८०००० 
qo | स्केल युनिट Let | ४६७५० ४६७५० 
१०३ | पोरटेबल एक्सरे युनिट | gees =| q २९७६०० २९७६०० 
१०४ | आरव्ही जी सिस्टीम 10१ | १ २९९५०० २९९५०० 
१०५ | पिझ्झो सर्जरी युनिट | od q २९९८०० २९९८०० 
१०६ | HURT लोकेटर विथ इन्डो मोटर = q २९३५०० २९३५०० 
१०७ | PART अन्ड क्रिन फॉर डेन्टल 
मायक्रोस्कोप Le || ७ २००००० 
१०८ | ऑटोक्लेव्ह फ्रन्ट लोडींग | gear | q २८९००० २८९००० 
१०९ | स्टीम्युलेटर (डायग्नोस्टीक) 10१ | १ १५००० १५००० 
| ११० | १० टी.ई.एन.एस. ०२ १५००० ३०००० 
(१११. ११ कंम्पुटराईज ट्र्क्श्र OQ 319000 (9४००० 
११२ | आय.एफ.टी. OQ ३४५०० ६९००० 
११३ | आय.आर.लंम्प ०५ 9340 ६७५० 
एकूण १,९७,०१,५०५ 


सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात योजनेत्तर 
लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानाच्या उपलब्ध निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा केली 
आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१९/प्र.क्र.२७४/प्रशा-१ 


qo. 


2. 


करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचाळक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्नरीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा 
प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित GIA समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत 
व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधीळ तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त TRI नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 


खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


लेखा शिर्ष - २२१० जी ३३१ (नॉन प्लॉन) 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव 
२२१० - वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा 
०३ - वैद्यकीय महाविद्यालये 
(03)(39) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव( अनिवार्य) 
सांकेतांक क्रमांक २२१० जी ३३१ 
५२ - यंत्रसामुग्री 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१९/प्र.क्र.२७४/प्रशा-१ 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११५१५४९५३०७१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN मरी 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a5 


M U R L | D H A R 0897b7b2244d66593f50dd7 1 3da8386091 
2503, postalCode=400032, 

street=MANTRALAYA , MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ec 

R A O 0978235f63f80f0bc4317129bf381eb4877 
8f2e3d, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARUN 

D A H A L E MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


